"पंचरंगी पठ्ठेबापूराव" या सांस्कृतिक कार्यक्रमास 
विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. १२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ४ फेब्रुवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

मुंबई विद्यापीठ लोककला अकादमीच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येणा-या "पंचरंगी 
पठ्ठेबापूराव" या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी येणा-या खर्चास एक विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये मुंबई विद्यापीठ लोककला अकादमी यांना "पंचरंगी पठ्ठेबापूराव" हा 
सांस्कृतिक कार्यक्रम महाराष्ट्रात वेगवेगळया तीन ठिकाणी आयोजित करण्यासाठी प्रति कार्यक्रम 
रुपये २,००,०००/- याप्रमाणे तीन कार्यक्रमांसाठी एकूण रुपये ६,००,०००/- (अक्षरी रुपये सहा लाख 
फक्त) इतके एकवेळचे अनुदान "एक विशेष बाब" म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. हे अनुदान सर्व 
समावेशक असून नाटयगृह भाडे, ध्वनी/प्रकाश व्यवस्था, जाहिरात, कलावंत निवास खर्च 
यासारख्या अन्य खर्चांकरिता कोणतेही वेगळे अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही. 


२. सदर खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२, कला व संस्कृती यांचे 
प्रचालन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (०२) राज्य, नृत्य, 
नाटय, तमाशा व संगीत महोत्सव (२२०५ १५०७) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८- 
२०१९ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. या अनुदानाचा धनादेश "Finance & Accounts Office, University of 
Mumbai" या नावे काढण्यात यावा. 


४. सदर wate वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उप विभाग ३, अ.क्र.४, परिच्छेद क्र. 
२७ (२) (आ अन्वये विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूरी देण्यात येत आहे. 


५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दिनांक २ एप्रिल, २०१८ ale परिच्छेद व परिशिष्टातील अटीनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. १२/सां.का.४ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०२०४१७०९१७०१२३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.02.04 17:13:52 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
झासनाचे उप सचिव 


प्रत, 

१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

४. कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२ मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) - १/२ मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 

१०.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

११.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


